डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सुधारित 
निकष व निकषांनुसार निश्चित केलेले डोंगरी 
क्षेत्र / अनुज्ञेय कामांबाबत मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डोंवबिका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४ 


वाचा : - 
१) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.१८.०१.२०१० 
२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.२०.०५.२०१० 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१०/प्र.क्र.५१/का-१४८३, दि.१०.०६.२०१० 
8) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.०१.११.२०१० 
५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१०/प्र.क्र.५१/का-१४८३, दि.३०.०४.२०११ 
) 
) 
) 
) 


६) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१०/प्र.क्र.५५/का-१४८३, दि.१५.०६.२०११ 

७ शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०११/प्र.क्र.६१/का-१४८३, दि.३१.०३.२०१२ 

८) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.३१.०७.२०१२ 

९) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१४/प्र.क्र.५/का-१४८३, दि.०६.०८.२०१४ 

qo) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१५/प्र.क्र.३५/का-१४८३, दि.३१.०७.२०१५ 
११) झासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१७/प्र.क्र.२१/का-१४८३, दि.२०.०७.२०१७ 
१२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.३१.०१.२०१८ 

१३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का-१४८१-अ, दि.१५.०६.२०१८ 
१४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का-१४८१-अ, दि.२०.११.२०१८ 
१५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८१-अ, दि.११.०७.२०१९ 
१६) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०२०/प्र.क्र.५३/का-१४८१-अ, दि.२६.०२.२०२१ 
१७) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डिएपी-२०२२/प्र.क्र.१५/का-१४८१-अ, दि.२७.१२.२०२२ 
१८) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डिएपी-२०२३/प्र.क्र.२८/का-१४८१-अ, दि.०९.०६.२०२३ 


र..> >“ > ८... > > <-> ६-< 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सर्व विभागांचा समतोल विकास करीत असताना डोंगरी विभागाच्या काही विशिष्ट 
गरजा असल्याचे आढळून आले. डोंगरी विभागांचा विकास करण्यासाठी या भागाचे प्रश्न समजून 
घेण्याच्या उद्देशाने तसेच राज्यातील डोंगरी विभागाचे क्षेत्र विशिष्ट निकषांच्या आधारे निश्चित करुन 
त्यांच्या विकासासाठी खास कार्यक्रम घेण्याच्या हेतूने शासनाने ऑक्टोबर, १९८८ मध्ये तत्कालीन मा. 
मंत्री (ग्राम विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली होती. सदर समितीने ऑगस्ट, 
१९८९ मध्ये शासनास अहवाल सादर केला होता. 


२. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीनुसार व मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर निकषांच्या आधारे 
डोंगराळ विभागाचे क्षेत्र प्रथमतः २३ नोव्हेंबर, १९९० च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


त्याचवेळी असाही निर्णय घेण्यात आला की, डोंगरी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या गावांच्या यादीमध्ये 
आणखी एखाद्या दुसर्‍या गावाचा समावेश करण्याची मागणी पुढे आल्यास त्याबाबत जमाबंदी आयुक्‍त व 
संचालक, भूमी अभिलेख यांचेकडून प्रस्तावाची छाननी करुन याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. त्यानुसार 
नवीन डोंगरी क्षेत्र जाहीर करण्याच्या मागण्यांच्या संदर्भात जमाबंदी आयुक्तांकडून निकषनिहाय अहवाल 
मागविण्यात येत होते. 


३. दरम्यान रिमोट सेन्सिंग या अत्याधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उपग्रहामार्फत प्राप्त 
होणाऱ्या पृथ्वीच्या छायाचित्रांचे विश्लेषण करणाऱ्या “महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर 
(MRSAC)” यांचेकडून वरील निकषनिहाय डोंगरी क्षेत्राचे अहवाल मागविण्यात येऊ लागले. तथापि, 
दोन्ही यंत्रणांकडून येणाऱ्या अहवालामध्ये काही तफावती असल्याचे आढळून आले. “महाराष्ट्र सुदूर 
संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर” यांचेकडून प्राप्त होणारे अहवाल अत्याधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या 
आधारे आणि उपग्रहामार्फत प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे तयार होत असल्याने यापुढे या 
यंत्रणेकडूनच अहवाल मागवून गावांचा/तालुक्‍्यांचा डोंगरी विभाग क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय 
शासनाने दि. २९ मार्च, १९९५ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. 


४. नियोजन विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक १ व १३ येथील शासन निर्णयान्वये घोषित केल्यानुसार 
सद्यःस्थितीत राज्याच्या २२ जिल्ह्यातील ७६ "पूर्णगट डोंगरी तालुके" व ३८ "उपगट डोंगरी तालुके" 
म्हणून डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत नवीन 
गावांचा समावेहा करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी, सामान्य नागरीक तसेच विविध जिल्हाधिकारी 
कार्यालयांकडून विनंती करण्यात येत होती. या सर्व बाबींचा विचार करून डोंगरी विभाग विकास 
कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याबाबत विचार करण्यासाठी झासनाने संदर्भ क्र.१७ येथीळ शासन 
निर्णयान्वये मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. “महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, 
नागपूर (MRSAC)” या वैज्ञानिक संस्थेकडून “Digital Elevation Model (DEM)” या अत्याधुनिक 
तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नव्याने समाविष्ट होऊ शकतील अशा राज्यातील सर्व तालुक्यांचा सदर समिती 
कडून अभ्यास करण्यात आला. त्याअनुषंगाने डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमासाठी गठित करण्यात 
आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि.१३.०६.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या 
निर्णयानुसार डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या Ye, उपगट 
TSR नव्याने समाविष्ट करावयाच्या तालुक्‍्यांबाबत निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 

१. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील डोंगरी विभागाचे 
निकष संदर्भ क्र.१ वरील झासन निर्णय दि.१८.०१.२०१० अन्वये निश्चित करण्यात आले होते. 
दि.२७.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची 
दि.१३.०६.२०२३ रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीत शासन निर्णय दि.१८.०१.२०१० मधील डोंगरी भाग 
निश्चित करण्याच्या निकषांमधीळ “डोंगरी भागाचे किमान क्षेत्रफळ १०० चौ. कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त 
असणे आवश्‍यक आहे” व “उपगट डोंगरी तालुका निश्चित करण्याच्या बाबतीत डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ 
तालुक्‍याच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या २० Cah पेक्षा जास्त असणे आवश्‍यक आहे” aati दोन्ही अटी 
शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


डोंगरी विभागाचे निकष 


२. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम सर्वसमावेशक होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील डोंगरी विभागाचे क्षेत्र 
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींनुसार विशिष्ट निकषांच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार एखाद्या भौगोलिक भागास डोंगरी भाग समजण्यासाठी खालील सुधारीत अटी पूर्ण होणे 
आव्यक आहे :- 


(एक) प्रमुख डोंगरी भाग - ज्या भौगोलिक क्षेत्राची सापेक्ष उंची ३०० मीटरहून जास्त आहे व 
सरासरी उतार ३० टक्‍के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे असे क्षेत्र. 


(दोन) अंशत: डोंगरी भाग - ज्या भौगोलिक क्षेत्राची सापेक्ष उंची ३०० मीटरहून जास्त आहे व 
उतार हा १७ ते ३० टक्के असल्यास असे क्षेत्र. 


एखाद्या तालुक्‍यात वरील अटी पूर्ण करणाऱ्या डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ तालुक्‍याच्या भौगोलिक 
क्षेत्रफळाच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तो तालुका “पूर्णगट डोंगरी तालुका” समजण्यात 
येईल. तसेच एखाद्या तालुक्यात वरील अटी पूर्ण करणाऱ्या डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ तालुक्याच्या 
भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ५०% पेक्षा कमी असल्यास तो तालुका “उपगट डोंगरी तालुका” समजण्यात 
येईल. Whe डोंगरी तालुक्यामध्ये त्या तालुक्यातील सर्व गावांचा Bada होईल. उपगट डोंगरी 
तालुक्यामध्ये ज्या गावाचे “डोंगरी क्षेत्रफळ” हे त्या गावाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या १०% किंवा 
त्यापेक्षा अधिक असेल अशाच गावांचा समावेश होईल. 


डोंगरी विभागात समाविष्ट क्षेत्र व अनुज्ञेय निधी 


३. या निकषानुसार २८ जिल्ह्यातील ७७ पूर्णगट डोंगरी तालुके व १०१ उपगट डोंगरी तालुके असे 
डोंगरी विभागाचे क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. त्याची यादी “परिशिष्ट- अ” मध्ये देण्यात आली आहे. 
१०१ उपगट डोंगरी तालुक्‍यातील जी गांवे डोंगरी विभागाच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट आहेत त्या गावांची नावे 
“परिशिष्ट-ब” मध्ये देण्यात आली आहेत. सध्या उपगटात समाविष्ट असलेल्या मंडणगड (जि.रत्नागिरी) 
या तालुक्याच्या डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ ५०% पेक्षा जास्त होत असल्याने त्याचा पूर्ण गटात समावेश 
करण्यात आला आहे. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक PORTE डोंगरी तालुक्‍्यास दरवर्षी 
रु.२.०० कोटी व प्रत्येक उपगट डोंगरी तालुक्‍्यास रु. १.०० कोटी या प्रमाणे निधी देय आहे. 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमातर्गत अनुज्ञेय कामे :- 


४. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाच्या निधीमधून घ्यावयाच्या अनुज्ञेय कामांची यादी “परिशिष्ट- 
क” मध्ये दिली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामाबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत 
आहेत. 


अ) या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणारी कामे एक ते दोन वर्षात पूर्ण होणारी असावीत. 


ब) या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांचा अंदाजीत खर्च रु २५ लाखापेक्षा जास्त नसावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


क) या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांची/योजनांची निवड करताना ज्या प्रकारची कामे/ 


योजना जिल्हा योजनेतून घेता येतात अशीचे कामे/योजना या निधीतून घेण्यात यावीत. 


ड) या कार्यक्रमाखाली नविन कामे घेताना प्रथमतः अपूर्ण कामांसाठी पूर्णपणे तरतुद करण्यात आली 
आहे याची खातरजमा करून नंतरच उर्वरीत निधीतून नविन कामे घ्यावीत. 


इ) डोंगरी विभागासाठी काही योजनांसाठी संबंधीत विभागांनी शिथील केलेले मापदंड वगळता अन्य 
नियमीत योजनेसाठी कामासाठी जे निकष, नियम, मर्यादा, धोरण, कार्यपध्दती इ. लागू असतील 
ते सर्व या कार्यक्रमाखाळील योजनेसाठी / कामासाठी लागू राहतील. 


ई) अरुंद बोळवजा रस्त्यांच्या कॉक्रीटीकरणाची मर्यादा व खर्च यांचे निकष यापूर्वी खडीकरण व 
डांबरीकरणच्या कामाप्रमाणे असतील व ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमाणकानुसार 
घेणे आवश्‍यक राहील. तसेच डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत पुर्नखडीकरण, 
पुर्नडांबरीकरण व पुर्नकाक्रीटीकरणाची कामे घेता येणार नाहीत. 

फ) डोंगरी क्षेत्रासाठी नियमित योजनेतून मिळणाऱ्या निधीखेरीज अतिरीक्त कामे घेता यावीत म्हणून 
स्वतंत्र निधी देण्यात येत आहे. या बाबीचा विचार करता या भागासाठी नियमीत योजनेतून कामे 
घेवून उर्वरीत कामे या निधीतून घेण्यात यावीत. 


ग) या कार्यक्रमाखाली खासगी सहकारी संस्थांची कामे घेण्यात येवू नयेत. 


ह) या कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदी त्या भागातच खर्च होतील हे पहावे. एखाद्या 
विकास क्षेत्राखालील तरतूद काही अपरिहार्य परिस्थितीत खर्च होणार नसेल तर ती दुसऱ्या 
विकास क्षेत्रासाठी वापरता येईल, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ती तरतूद त्या जिल्हयाच्या 
डोंगरी विभागातच वापरावी लागेल. उपगट डोंगरी तालुक्यांच्या बाबतीत सदर निधी घोषित 
करण्यात आलेल्या डोंगरी गावातच खर्च करणे अनुज्ञेय राहील. 


राखीव निधी 


प. डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत एकूण तरतूदीच्या २५% तरतूद अंगणवाडी इमारतीचे 
बांधकाम व दुरूस्ती, अंगणवाडी इमारत भोवती संरक्षक भिंत बांधणे तसेच अंगणवाडीसाठी 
नाविन्यपूर्ण वर्ग खोली बनविण्याकरीता शैक्षणिक साहित्य पुरविणे / डिजिटल वर्ग खोली बनविणे या 
कामांसाठी खर्च करावी. सदर कामांची आवश्‍यकता नाही किंवा तेथे तसा वाव नाही, ही बाब 
जिल्हास्तरावरील संबंधित विभाग प्रमुखाने प्रमाणित केल्यास यासाठीचा २५% राखीव निधी जिल्हा 
नियोजन समितीच्या सल्ल्याने इतर अनुज्ञेय कामावर / योजनांवर खर्च करता येईल. 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाचा आराखडा व मंजुरी 


६. जिल्हाधिकारी यांनी डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव 
संबंधित प्रशासकीय विभाग / कार्यान्वयीन यंत्रणा / लोकप्रतिनिधी यांचेकडून मागविण्यात यावेत. 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचा विचार करून विहित नियतव्ययाच्या मर्यादेत डोंगरी विभाग विकास 
कार्यक्रमांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाच्या 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


आराखड्यास जिल्हास्तरीय डोंगरी विभाग विकास समितीची मान्यता घेण्यात यावी. जी कामे या 
कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुज्ञेय नाहीत, परंतु अशी कामे करण्याबाबत जिल्हास्तरीय 
डोंगरी विभाग विकास समितीने निर्णय घेतला असेल तर नियोजन विभागाच्या पूर्व मान्यतेने 
आराखड्यात समाविष्ट करावी. 


कामांना प्रशासकीय मान्यता :- 


0. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाखाली घेण्यात येणाऱ्या कामांना/ योजनांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असतील. प्रशासकीय मान्यता देताना त्यासंबंधित 
प्रशासकीय विभागाने निश्चित केलेले निकष व मार्गदर्शक तत्वे विचारात घ्यावेत तसेच अशा कामांना 
प्रशासकीय मंजुरी देताना जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रक अधिकारी म्हणून मंजूर यादीतील कामे 
शासनाच्या आदेशाप्रमाणे व मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आहेत किंवा कसे याची खातरजमा करुन घ्यावी 
व नंतरच कामांना प्रशासकीय मंजुरी द्यावी. डोंगरी विभाग विकास आराखड्यात तालुक्याला अनुज्ञेय 
असलेल्या निधीतून अपूर्ण कामांना लागणारा निधी वजा करून उर्वरित रक्कमेच्या दीडपट निधीच्या 
मर्यादेतील नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येईल. एखाद्या कामास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची आवश्‍यकता भासल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विहित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे 
कार्यवाही करावी. 


कामांना तांत्रिक मान्यता / निविदा मागविणे 


८. या कार्यक्रमाखाली घेण्यात येणाऱ्या कामांना / योजनांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार 
संबंधीत प्रशासकीय विभागास असतील. कामासाठी निविदा काढणेसाठी विहित पध्दतीचा अवलंब 
करावा. 


नियंत्रक अधिकारी 


९. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम करिताच्या निधीतून होणाऱ्या खर्चासाठी संबंधित 
जिल्हाधिकारी हे नियंत्रक अधिकारी (कंट्रोलिंग) असतील. या कार्यक्रमासाठीचा निधी अर्थसंकल्पीत 
केल्यानंतर विहीत पध्दतीने जिल्हास्तरावर वितरित करण्यात येईल. या कार्यक्रमावर होणाऱ्या 
खर्चाचा हिशोब स्वतंत्रपणे ठेवण्यात यावा व यासाठी योग्य अश्ञी लेखापध्दती अवलंबण्यात यावी. 
त्याचप्रमाणे सदर योजनेंतर्गत खर्च करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


योजनेची अंमलबजावणी व संनियंत्रण :- 


१०. a) जिल्हाधिकारी यांनी या योजनेअंतर्गतच्या कामांचे संनियंत्रण करावयाचे आहे. तसेच 
कामे विहित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करावयाच्या आहेत. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


ब) शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निधी खर्च करण्यामध्ये काही अडचणी 
असल्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्या शासनाच्या निदर्डानास आणाव्यात. 


क) प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर कामाचा वेग, दर्जा व त्यास अनुषंगिक अन्य 
बाबी इ.बाबत काही समस्या निर्माण झाल्यास त्याबाबतची कार्यवाही संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा व 
त्यांच्या संबंधित प्रशासकीय विभाग यांनी करावयाची आहे. 


ड) या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या योजना / कामांचे अहवाल संबंधित कार्यान्वयीन 
यंत्रणांनी जिल्हाधिकारी यांना दरमहा ५ तारखेपर्यंत सादर करावेत. जिल्हाधिकारी यांनी एकत्रित 
अहवाल विहित प्रपत्रात शासनास दरमहा १० तारखेपूर्वी सादर करावेत. 


इ) या कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त झालेल्या तरतुदीपैकी पूर्ण तरतूद खर्च होईल किंवा कसे 
याचा अंदाज कार्यान्वयीन यंत्रणेने घ्यावा. निधी खर्च होणार नसेळ तर अखर्चित राहणारा निधी 
समर्पित करण्याचा प्रस्ताव कार्यान्वयीन यंत्रणेने ५ मार्चपर्यंत जिल्हाधिकारी यांना पाठवावा. 
जिल्हाधिकारी यांनी सदरची बचत अन्य योजनांसाठी वळती करण्याची कार्यवाही करावी. 
जिल्हाधिकारी यांनी निधी अखर्चित राहत असल्यास समर्पित करावयाच्या निधीचा प्रस्ताव १० 
मार्चपर्यंत शासनास सादर करावा. विहित वेळेत निधी समर्पित न केल्यास संबंधित अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 


फ) निधी अर्थसंकल्पित करणे व वितरित करणे हया बाबी वगळता कामातील 
अनियमितता, गैरप्रकार इ. तसेच विधानमंडळाशी संबंधित अन्य बाबी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी 
हाताळावयाच्या आहेत. 


११. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमासंदर्भात आतापर्यंत निर्गमित केलेल्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णय क्र. ४, ६, ७, ८, १६ व १७ वगळून सर्व शासन निर्णय / परिपत्रक / शुध्दीपत्रक/पत्रे 
अधिक्रमित/रद्दवबातल करुन हा सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१३१८२७३२२६१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Dig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d13f7661ed3b2a95 
€83e386485fff4c21e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


K H F D KA R serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA10E31F82BD40 
A9631D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.03.13 18:37:55 +05'30' 
(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
शासनाचे मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


2) 
) 
) 
६) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 
) 
) 


सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
महालेखापाल २/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१०) महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
११) संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी 
१२) संबंधित सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
93) संबंधित सर्व उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय 
) 
) 
) 


१४) संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 
१५) संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१६) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का. १४८१-अ. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


"परिशिष्ट - अ" 
(शासन निर्णय नियोजन विभाग क्रमांक : डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/ का-१४८१-अ, 
दि. १३ मार्च, २०२४ चे सहपत्र) 


२. अबरनाथ 
३.वसई 


aS 
iia 
Ta 
६. डहाणू 

(क्त 


रायगड ६. तळा ८. पनवेल 
.खालापूर ९. अलिबाग 
: श्रीवर्धन 
९. पोलादपूर ११. उरण 
१०. रोहा 
११. सुधागड 
१३.पेण 
१४.मुरूड 
१५. कर्जत 
१६. माणगांव 


रत्नागिरी १७. संगमेश्वर १२.दापोली 
खेड 
२. मंडणगड 


गुहागर 
२४. कणकवली 
२५. वैभववाडी 
२६. सावंतवाडी 
देवगड 
दोडामार्ग 


eC 
y 


AE --. | VIL] 2] © 
an oO; .? | ८2 | (५ 
०9 -- 3} क: 
0:0६ 
3 oF md b= 


१४.मालवण 
१५. वेंगुर्ला 


AD 
G 


पूर्णगट डोंगरी तालुका उपगट डोंगरी तालुका 


१६. देवळा 
१७. चांदवड 
१८. मालेगाव 
१९. नांदगाव 
२०. येवला 


२९. सुरगणा 


AN] AV] AW 
A -O ७] 
an} cy 

a{ a a 
a a 
og d 
ap a4 

aN 


33. बागलाण 


२१. धुळे 


AN] AV] AV] AW] WwW 
A] S| | S| ce] o) * 
=p) | a) 3 
2) 3| 4) 3) 4 
a} S| 4s 
Al 


22. Talal 


८ नंदूरबार > 
.अक्कलकुवा २३. शहादा 
४२.नवापूर २४. नंदूरबार 


९ जळगांव २५. यावल 
२६. रावेर 
२७. चोपडा 
२८.मुक्‍ताईनगर 
२९. चाळीसगाव 
३०. जामनेर 


पु 


x] ol w 

| 0] x 
4| 

3 

al = 

gS 


पूर्णगट डोंगरी तालुका उपगट तालुका 


६०. खटाव 


४८. वाळवा 


६८. करवीर 
६९. कागल 
७०. चंदगड 


७१. आजरा 
७२. गडहिंग्लज 
सोलापूर ५०. माळशिरस 


५१. सांगोला 
छत्रपती ७३.सोयगांव ५२. सिल्लोड 
संभाजीनगर 


कोल्हापूर 
६४. गगनबावडा 
६५. राधानगरी 
६६. भुदरगड 


६५.शिरूर कासार 
६६. वडवणी 


१९ — ६७.हिंगोली 
अनरावती 
१ 


७७.चिखलदरा ७०.अंजनगाव सुर्जी 
डौ 


२२ 
२३ ।यवतमाळ 
४ 


नागपूर , पारसेवनी 
८४. सावनेर 


| er 


नय 
२६ = fear at 
८७. सडक अर्जुनी 
८८.साळेकसा 
८९. अर्जुनी मोरगाव 


७५.खामगाव 

७६. बुलढाणा 

७७. जळगाव जामोद 
.संग्रामपूर 


.पुसद 


ios COPE T Gale: 

AN -? 0 v (२९ र 
a i 

A] al} a) त्र | 

ay “१ = 

ra Gy 8] 

-फ a ae 


८२.महागांव 
२ 


(९ 
न्ती 
4 
= 
79 
4g 


oa ln Se कका 


र तर 
acre 


(शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र.डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का.१४८१-अ, दि. १३ मार्च, २०२४ चे सहपत्र) 
"परिशिष्ट - ब" 


उपगट डोंगरी डोंगरी ळत 
अ.क्र. जिल्हा तालुका डोंगरी उपगट तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


Aa पाहावीत तत 1. aT SG Me ol oc oie ee teat Lo MMe 


2 

ठाणे ; गोराड, कुरुंद, घाडणे, पाच्छापूर, अकलोली, बासे, जांभिवली तर्फ कुंदे, वाधिवली, दिघाशी, करमाळे, पारीवली, ब्राम्हणगाव, गोंदाडे, कोलीवली, येवई, आवळवटे, 
लाप खु., कांदळी बु., GUS, कांबे, भवाळे, मोहंडुळ, Wag, गाणे, चिंचवली तर्फ सोनाळे, किरवली दुरवली, He, नांदिठणे, पिळंजे बु., As, वडपे, विश्वगड, 
काटई, कांदळी खु., शिवाजीनगर, उसरोली, खालिंग बु., ara, वाहुली, HS, बोरपाडा, अलखिवली, धामणे, लाप बु., वालशिंद, सावरोली तर्फ राहुर, 
दळेपाडा, कवाड बु., लाखिवली, मालबीडी, बोरीवली तर्फ सोनाळे, पिंपळशेत भुईशेत, केल्हे, वज्रेश्वरी, पायगाव, खंबाळे, खांडवळ, खरीवली, कोशिंबे, खडकी बु., 
उंबरखांड, जानवळ, पालीवली, तुळशी, शिरगाव, कुझीवली, तुंगारठण, पिळंजे खु., मोहिली , खानीवली, फिरींगपाडा, घोटगांव, चिंबीपाडा, घोलगाव, He, 
BWM, TAS, पाये, देपोळी, खडकी खु., भाउपोळ, वडवली, आंबीपाडा, बाबचा, मालादियोर, उसपाडी पाडा, आंबराईपाडा, AR, नवापाडा, पिंपळवेल, 
गुहापाडा, आंबापाडा, देपपाडा, माजरपाडा, वरणापाडा, पेंडरीपाडा,थाऊरपाडा, धुलाईपाडा, खडीपाडा, पैरूनपाडा, भावाडीपाडा, गौरीपाडा, डोकरनापाडा, 


अलकोअरी, घोटावडे 


२. अंबरनाथ जांमिळघर, सापे, काकोळे, GS, डोणे, गोरपे, खुंटवली, वांगणी, कान्होर, सोनावळे, बदलापूर, मुळगाव, आंभे, शिरवली, अंबरनाथ, चरगाव, चामटोली, 
काराव,आस्नोली, तान, कारंद, सागाव, पिंपळोली, कासगाव, येवे, शिळ, चांदप, गोरेगाव, ढवळे, पादिरपाडा, वराड, वाडी, बेंडीशिळ, बोहोनोली, भोज, कुशिवली, 
चिंचवली, सावरोली. 

पालघर अडणे, काझीदकोपर, चंदनसार, मारी, fests, चंद्रपाडा (सी.टी), बापने, शिलोत्तर, वसई-विरार शहर, शिरवली, चिमाणे, तिवरे, शिरगांव, खानिवडे, शिरसाठ, 
कालमभोण, दहीसर, टोकरे, धानिव, कोल्ही, वाडघर, सायवन, खार्डी, sania, मिनार, मानदिव, भाताने, खैरेपाडा, भातपाडा, शिवनसई, पोमण, नागले, तिल्हेर, 
सासुनघर, करन्जोन, चांदिप, साकवार, मेढे, पेल्हार, भालीवली, परोल, माजिवली, कामन, हेडावडे, सातीवली, चिंचोटी, पानसा, जळकीया, घाटेघर, भावखल, 
देपिवली, खोलसट, सुंदरा, बुडाल, सावट, IAN, बिलालपाडा, गया, दडविरा, SST, डोलीव, बामन, काजू, कोल्ही, होबाऊन 


उपगट डोंगरी डोंगरी डं ete 
अ.क्र. जिल्हा वा डोंगरी उपगट तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 
२ 


वि अत का 


४. विक्रमगड 
५. तलासरी 
६. डहाणू 

७. पालघर 


आपटी बु., रामपूर, वसुरी, शेवते, पोटखळ, ARIS, विठ्ठलनगर, खोस्ते, साखरे, तलावली तर्फे सातकोर, दादडे, डोल्हारी बु., सारशी, कासा बु, सावराई, देवपूर, 
आंबेघर तर्फे धरमपूर, जांभे, मलवाडे, मेढी, बास्ते, हनुमंतपाडा, टेंभोली, इंदगांव, खडकी, कोडगांव, तलवाडे, वाकी, करसुड, माडाचा पाडा, पोचाडे, कुंज, 
तलावली तर्फे डेंगाचीमेट, धामणी, वेहेलपाडा, घाणेघर, चंद्रनगर, वरणवाडी, खुडेद, अंधेरी, विळशेत, He, विक्रमगड, यशवंतनगर, सूकसाळे, ओंदे, माण, खांड, 
संगमनगर, सजन, मोहो बुद्रुक, मोहो खुर्द, उटावळी, वसूरी, झडपोली, शिळ, आलोंडा, भानपूर, चिंचघर, aah तलावळी, कुंझे, देहर्जे, हातणे, खांडेघर, बांधण, 
उपराळे, माले, आपटी खुर्द, कशिवली, कावळे, शेलपाडा, सातकोर, डोल्हारी खुर्द, सवादे, टेटवाली, गडदे, नागझरी, मलवाडा, आनंदपूर, तलवाडा, कवडास, 
थेरुंडे, तलावली, सावा(बुडीत गाव), आंबेघर तर्फे बाळापूर, केगवा, बाळापूर, आंबिवली, सावरोली, म्हसरोली, वडपोली 


PATA, टाकरपाडा, खरडपाडा, आमगांव, उधावा, कुर्ज, War, वरवडे, पाटीलपाडा, झरी, मानपाडा, काजळी, वसा, अच्चड, बोरीगांव, डोल्हारपाडा, डोंगरी, 
UPR, ब्राम्हणपाडा, गोरखपूर, कारजगांव, वेवाजी 
दापचरी, वाघडी, पाटीलपाडा, बांधेघर, खुबले, तवा, देउर, आंविस्ते, ASM, अशागड, सोगवे, मुरबाड, वाधने, चारी तर्फ AV, ANI, देवगांव, जंबुगांव, 
गंजाड, निकवली, वसंतवाडी, खानिव, बेंडगांव, नागझरी, रायपूर, कोसेसरी, सोमनाथ, शेल्टी, चांदवड, बापूगांव, झराळी, डहाळे, अवधानी, आंबीवली तर्फे बहारे, 
जुनापाडा, रामपूर, गोवन, नवनाथ, हलपाडा, मोडगांव, डाभोन, पवन, पंढरतरंग गांव, वनाई, धानिवरी, जळवाई, दहीगांव, पिंपळडोत खुर्द, Faye, निकाने, 
सायवन, रानकोल, वनगरजे, असावे, चरी तर्फे कोटबी, आंबेसरी, सरानी, दिवाशी, रानशेत, म्हसद, साये, साखरे, गडचिंचले, आंबिवली, पारसवडी, ऐना, जामशेत, 
धामणगांव, उर्से, करनजिवरा, कोटबी, गणेशबाग, गंगोडी, WAN, शिलोंडे, कैनाड, रामपूर, ओसरविरा, पिंपळशेत खुर्द, दाभाडी, विवळवेढे, PRA, चलानी, 
कीन्हवली, आष्टे, सुकट-आंबा, मणिपुर, गैरुवाडी, रायतळी, कांदळवाडी, गांगणवाड़ी, आसवली, कुनवडे, व्याहाली. 


पालघर, CU, आवढण, कोसबाड, गुंदले, खामलोली, RTS, साये, माकुणसार, सावरखंड, नांदगांव तर्फ मनोर, उंबरपाडा नांदाडे, नावझे, दहीसर, cls 
GS, पडघे , बऱ्हाणपुर, तामशी, टाकवाल, कर्दळ, दहीवली, धुकटन, THAN, Hig भुरे, चारी खुर्दे, खुटल, वांदीवली, मासवण, सालीवली, लालोंडे, नेटाली, 
मनोर, कांदरवन, करवाले, कोढाण, घाटीम, HAN, कटाळे, Fda, कैराट , खैरे, शेल्टे, बहाडोली, बोरशेती, आकेगांव, सोमटे, Yard, पारगांव, बंधन, पेनंद, निहे, 
नंडोरे, अंभन, अंबाडी, चिलहार, सरवली, पोचाडे, लोवरे, नागवे तर्फे मनार, सागवे, वारनी, दामखिड, कुडे, गांरगांव, केळवा रोड, गिमोली, कोकनेर, वरखुंटी, 
गोवादे, सुमदी, उंबरवाडा तर्फे मनोर, देवखोप, हालोली, सावरे, वेळगाव, गिराळे, चहाडे, सफाले, अकोली, झांजरोली, अंभेडे, नानीवली, तांदुळवाडी, दारशेत, 
सोनावे, वसारे, महागांव, इंबुर अरंबी, होलवाडी, वडे, खारशेत, खडकोली, खडकावने, उचवली, SHS, ढेकाळे, गंजे, पोल, वेहलोली, जायशो, मेंढवन, असेरी 


qe + 


तालुका 
ee ee Oa a a ee त ee य ee क 

3. ORS ८. पनवेल चिखले, मोहो, गव्हाण, कासप, वडघर सीटी, पारगाव, नितळस, पाली खुर्द, महालुंगी, खैरवाडी, उलवे, कानपोली, कर्नाळा, ओवले, सावळे, Ale, नेवाळी, केळवणे 
IRS, चेरवली, खारघर, धामणी, महोदर, आंबे तर्फे तळोजे, साई, खानाव, आकुर्ली, दापोली, गुळसुंदे, अजिवळी, पाडेघर, चिंध्रण, भाताण, पोयंजे, बंबावी, 
खानावळे, दहिवली, लोणिवली, नारपोली, शिरवली, तुराडे, निताळे, मोहोपे, आष्टे, आदई, ओवे, गाढे, नांदगाव, बारवई, चावणे, शेडुंग, बारापाडा, शिरढोण, बीड, 
पाले बुद्रुक, मानघर, आडीवली, जाताडे, कसळखंड, तुरमाळे, कुंडेवहाळ, लाडीवली, करंजाडे, डोलघर, पोसरी, सारसई, वारदोली, केवाळे, कराडे बुद्रुक, 
दिघाटी, आपटे, वडवली, देवळोली बुद्रुक, कोरळ, आकुळवाडी, मोसारे, देहरंग, तामसई, जांभिवली, हरिग्राम, पाटणोली, सवणे, कालिवली, हेदुटणे, सांगुर्ली, 
चिंचवण, कल्हे, नानोशी, पाली बुद्रुक, वाजापूर, वांगणी तर्फे तळोजे, करंबेळी तर्फे तळोजे, कोंडप, मालडुंग, धोधाणी, माचीप्रबळ, घेराकिल्ला माणिकगड, कासारभट, 
हातवंडी, दुलघट, कल्हे, बंडाना, देवतुली, वावेघर, तुराडे, आकुलवाडी, देवटी, जांभिवली, बामणोरी, थीडसावना 


उपगट डोंगरी डोंगरी ची 
अ.क्र. जिल्हा डोंगरी उपगट तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


बोरघर, मुनवली, वाघोली, चौल, THAN तर्फ उमटे, सुरई, HI, धोकवडे, मल्याण, PS, सारळ, मांडवा तर्फे झिराड, NS, कुरकुंडी कोलटेंभी, तळवळी तर्फ 
उमटे, जांभुळपाडा, काविर, कामार्ले, परहूरपाडा, तुडाळ, वाघोली नवीन, राजेवाडी, चिंचोंटी, बापळे, कोप्रोली, सार्तिजे, कोळघर, आंदोशी, मुळे, मालाडे, वढाव 
बुद्रुक, झिराड, सुडकोली, फणसापुर तर्फे उमटे, बेलकडे, सोगांव, बहिरोळे, श्रीगांव, Asa, पाझर, तळवडे, He, कुर्डुस, मापगांव, मांडवे तर्फे बामणगांव, नारंगी, 
सहाण, वावे, भेरसे, वैजाळी, सातघर, भाल, बामणगांव, पवेळे, तळवली तर्फे खंडाळा, मान तर्फे झिराड, देवतळई तर्फे उमटे, वाडगांव, महाजने, उमटे, चिंचवली, 
ताडवागळे, हेमनगर, पालांबे, बोडणी, बेलोशी, बेलवली, गाण तर्फे परहूर, कार्ले, सोगांव, केतकीचा मळा, आवेटी, गाण तर्फे श्रीगांव, गोठेघर, रामराज, कुसुंबळे, 
sald भोमोली, दळवी खरोशी, मोरोंडे, निगडे, देवतळई, काळोशी, sax, बिडवागळे, बोपोली, परहूर, फुफादेवीपाडा, सागरगड, म्हात्रोळी, रावेत, महान, रुळे, 
कनकेश्वर 


१०. श्रीवर्धन साखरी, गालसुरे, भरडोली, काळिजे, Bred, चेखलप, खारशेत, भोस्ते, जसवली, वडवली, पुनिर, रानवली, गौळवाडी, वाळवटी, दांडा, बापवली, बोली पंचतन, 
देवघर, सायगांव,शिरवणे, वेळास, खुजारे, वेळास आगर, कारिवणे, कुडगाव, कापोली, खारगाव, वावे तर्फे श्रीवर्धन, दांडगुरी, कोलमांडले अ, नागलोली, 
बागमांडले, काले, खेर्डी, वांजळे, पांगळोली, देवखोल, Fer, asata, हरवित, हुनरवेली, कोलमांडले ब, कांडणे, वावे पंचतन, धनगरमलई , दिघी, सर्वे, मारळ, 
आसुफ, करलास, बोर्ले, श्रीवर्धन, होखाडी, मामवली, वाकळघर, कोंडीवली, धारवली, कुडकी, आदगांव, साखरोणे, गुळधे, बापवन, Pras, निवळे, भरडखोल, 
जावेळे, गाणी, कुणबीवाडी, कोंढे तर्फे श्रीवर्धन, वडघर, मणेरी, कोंढे पंचतन, नानवली 


११. उरण आवरे, जासई, कंठवली, दिघोडे, कोप्रोली, केगाव, बोरीपाखाडी, चाणजे, म्हातवली, UNS, रानवड, नांगाव, चिले, YAS, कळंबुसरे, कडापे, चिरनेर, daft, पोही, 
पाले, रानसई, घारापुरी 


उपगट डोंगरी 
जिल्हा डोंगरी उपगट तालुक्‍यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 
तालुका 
रत्नागिरी  ।१२.दापोली 
१३.गुहागर 


कुंभवे, पिसई, महामाईनगर, चंडिकानगर, आंजर्ला, ईनामपांगरी, ओणी, करंजाणी, आघारी, महाळुंगे, कोढ्ये, विश्रांतीनगर ,देहेण, कोळथरे, दाभोळ (जनगणना 
शहर), ब्राम्हणवाडी, पाचवली, sas, भोमडी, काडीवली, ओळगाव, पिचडोली, बोरीवली, शिर्केनगर, तेलेश्वरनगर, शिवाजीनगर, रेवली, गिम्हवणे (जनगणना 
शहर), KIS, देगांव, वेळणे, तामोंड, करंजाणी, वेळवी, असोंड, सोंडघर, गणपतीपुळे, माटवण, वणौश्ी तर्फे पंचनदी, मळे, निगडे, डौली, सातंबा, देवके, 
चिखलगाव, वाणौशी तर्फे नातू, साखळोली, पंचनदी, हातीप, जुईकर मोहल्ला, तामसतीर्थ, दुमदेव, उंबरघर, पाडले, नवानगर, गुडघे, सोवेली, मुर्डी, शिवाजीनगर, 
शिरसोली, टाळसुरे, नानटे, शिरखल, उटंबर, चंद्रनगर, AER, कर्दे, आंबवली खूर्द, आतगांव, आगरवायंगणी, जोगळे, कलानगर, वडवली, चिंचाळी, पालघर, 
किंन्हळ, वांझळोली, Te, सालदुरे, सुकोंडी, कांगवई, शिर्दे, अडखळ, उंबरडोत, ओणनवसे, टांगर, शिरसेश्वर, कुडावळे, भातघर, मौजे दापोली, हर्णे, फणसु, 
विसापूर, समशेर अली नगर, खेर्डी, ताडाचाकोंड, धानकोली, पाजपंढरी, माथेगुजर, आंबवली, भडवले, UA Th हवेली, रोवले, आवाशी, साकुर्डे, लोनवाडी, 
वणंद, शीतल नगर, साडवली, कल्की, नारगोली, पणदेरी, दमामे, नवसे, वीरसई, दळखण, साहिलनगर, ईळणे, बोरथळ, लाडघर, सारंग, जामगे, मांदिवली, 
राजापुर, तेरेवायंगणी, कळंबट, आपटी, वाघीवणे, केळील, सडवे, मुगीज, पोफळवणे, माळवी, वाघवे, ताडील, चांदिवणे, ऊसगाव, आसूद, डॉ. इकबालनगर, 
दाभिळ, बोंडिवली, ed, कात्रण, कोळबांद्रे, बांधतिवरे, शिवाजीनगर, सातेरे तर्फे नातू, रावतोली, उन्हवरे, ऊर्फी, करजगाव, भोपण, शिरसाडी, पांगरी तर्फे हवेली, 
भानघर, पानवळ, फरारे, खरवते, शिरवणे, कोंगळे, गावराई, वावघर, कवडोली, पन्हाळेकाजी, तुरवडे 


रोहिले, तळ्याची वाडी तर्फ पालपेणे, चिखली, पाटपन्हाळे, उमरठ, तवसाळ, साखरी आगार, निवोश्ी, किर्तनवाडी तर्फे गुहागर, वेळणेश्वर, साखरी बुद्रुक, 
शृंगारतळी, WAS, कोंडवाडी तर्फे पाटपन्हाळे, वाघांबे, जानवळे, घाडेवाडी, देवघर, घरटवाडी तर्फे वेलदूर, वरचापाट तर्फे गुहागर, मुसलोंडी, गीमवी, जामसूत, 
मुंढर, पिंपर, रामाणेवाडी तर्फे कौंढर काळसूर, गुहागर, नागझरी, निगुंडळ, पाडावे, नवानगर, कातळवाडी तर्फे अंजनवेल, वाडदई, मढाळ, नरवण, साखरी खुर्द, 
उमरठ खुर्द, मोहल्लावाडी म्हमकरवाडी तर्फ साखरी Faye, खामशेत, असगोली, बारभाई, मौजे जनवेल, पालशेत, तेटले, तवसाळवाडी, मारुती मंदिरवाडी, 
दोडवली, पारदळेवाडी, मळण, कर्दे, कावणकरवाडी, मासू, जांभारी खुर्द, माटलवाडी, वाकी, कोंडकारुळ, गोणबरेवाडी, कुटगिरी, हेदवी, पिंपर खुर्द, वेळंब, 
तळवली, रानवी, कोळीवाडी चाळकेवाडी तर्फे धोपावे, आरे, काताळे, मासू बुद्रुक, चिंद्रवले, पाभरे खुर्द, सुरळ, पाभरे, कोतळूक, पाचेरी अगार, पाडीलवाडी, खोदाडे, 
पिंपळवट, आबलोली, आवरे, पाचेरी सडा, पांगारी तर्फे वेळंब, कौंढरकाळसुर, धोपावे, किरवलेवाडी, Gara कोंड, शीर, पाली, शीर बुद्रुक, गोणवली, जांभारी, 
निवातेवाडी, पेठ अंजनवेल, भातगाव तिसंग, धक्का भातगांव, भातगाव, कुडली, पाती, पेवे, आंबेरे खुर्द, वडद, काजुर्ली, शिगवणवाडी, साखरी Bayes, विसापूर, 
पांगरी तर्फे हवेली, कोळवली, डाफळेवाडी, पालकोट तर्फ साखरी त्रिश्ञुळ, शिवणे, बंदरवाडी, कारुळ, परचुरी खुर्द, मुंढर खुर्द, असोरे, परचुरी, कातकिरी. 


उपगट डोंगरी 


न्य डोंगरी उपगट तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


किर्लास, असरोंडी, शिरवंडे, राठीवडे, असगणी, हिवाळे, ओवळीये, खोटले, हेदूळ, वायंनगवडे, वायरी, पोइप, मसूरे, वडाचापाट, गोळवण, डिकवल, चाफेखोल, 
कुमामे, नांदोस, तिरवडे, पराड 

. वेंगुर्ला परुळे, म्हारतळे, कली, पेंडूर, गावतळे, चिपी, केळूस, सखैलेखोल, तळेकरवाडी, मातोंड, होडावडे, पिंपळगाव, गवाण, म्हापण, रावदस, सातवायंगणी, सोन्सुरे, 
वायंगणी, टाक, वडखोल, खालचीवाडी, न्हयचीआड, जोसोली, खवणे, वेंगुर्ला, वरचेमाड, कनयाळे, मेढा, खानोली, पाल, अणसूर, Hol, सातये, वेतोरे, मायना, 
श्रीरामवाडी, आसोली, कोचरे, कालवी, मोचेमाड, मुठ, तुळस, भोगवे, पडतल, दाभोली, वरचीवाडी, मठ 


cr 
4 


सिंधुदुर्ग १४.मालवण 


ae) 
र्ड 


झिरेपिंपळे, मटाणे, दहीवड, मेशी, चिचवे Mase), सांगवी, कनकपुर, खर्डे (वाखारी), सावकी (लोहणेर), डोंगरगांव, रामनगर, वाजगांव, वरवंडी, HAs, खामखेडे, 
गिरणारे, वडाळे (वाखारे), श्रीरामपुर, मिलवाड, कापशी, भावडे, ail, शेरी (लोहणेर), कांचणे, हनुमंतपाडा, झिरेपिंपळे, सांगवी, चिंचवे(निंबाईत), कुंभार्डे, गिरणारे 


६ ।नाशिक १६. देवळा 


१७. चांदवड वडनेर भैरव, शिवाजीनगर, वराडी, पारेगांव, खेलदरी, मेसनखेडे खु., वाद, बहादुरी, मेसनखेडे बु., दरेगांव, जांबुटके, दह्याणे, उसवड, कोकणखेडे, शोरीसलायबन, 
शिरुर, पिंपळणारे, कातरवाडी, चांदवड (शा.), WES, नांदुरटेक, TAN, कळमदरे, राजदेरवाडी, हट्टी, इंद्राइवाडी 

१८. मालेगाव दुंधे, कजवाडे, निमजेवाडी, तळवाडे, पोहाणे, गालणेवळवडे, एरंडगांव, वळवाडी, झाडी, गारबड, दहिदी, रामपुर, चिचवे (गाळणे), गारेगांव, कंक्राळे, नागझरी 
१९. नांदगाव लोढरे, परधाडी, सोयगांव, बोयेगांव, चंदनपुरी, माणिकपुंज, नारायणगांव, कासारी, चिचविहीर, सुसूमतेल, पिप्री हवेली, एकवई, लोहशिगवे, घाडगेवाडी, माळेगांव 


कर्यात 


. येवला गोरखनगर, चांदगांव, जायदरे, आहेरवाडी, नायगांव, विसापुर, अनकाई 
धुळे . धुळे चौगांव, आर्वी, सांजोरी, अनकवाडी, मोरशेवडी, गोताने, जुन्नेर, हिंगणे, सडगांव, तिखी, लळींग, लोहगड, उडाणे, नांद्रे, पिपरखेडे, देऊर खुर्द. 


८  ।नंदूरबार २२.तळोदा 
२३. शहादा 


बन, जुवाणी, अलवन, लाखापूर, माळ खुद, गाढवली, खर्डी बु., सोजरबार, बीयामाळ 
आकसपूर, वडछील, अभनपूर, दरा, कोटबांधणी, उभादगड, काटघर, नागझीरी, नवागाव, निमबर्डी, काकर्दे खु., कोंढावळ, चांदसेली, चिरडे, वरूड बु., मालगांव, 
भुलाने, राणीपूर, मानमोड्या, लंगडी भवानी, शहाना, खापरखेडे, आमाणपूर खुर्द, CLA, नायगांव, सिसुरा, पेटा, फोफराळे, चांदपूर, गुदा, इकरास, पिरपूर 


& 
SI 
° 


A 
र 
6G 


२४. नंदूरबार 


आष्टे, हरीपूर, अंबापूर, आखतवाडे, अजेपूर, नांदर्ख, इंद्री हटटी, घोंगळगांव, गंगापूर, YAR, ठाणेपाडा, IA, चाकळे 


उपगट डोंगरी net es 
अ.क्र. जिल्हा — डोंगरी उपगट तालुक्‍यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


कती 


९ ।जळगांव हरीपूरा, जामन्या, चारमळी, उसमळी, लंगडा आंबा, रुईखेडा, वाघझिरा, अंबापानी, मनुबाई देवस्थान, TEM, नागदेवी, आसरा बारी 
२६. रावेर तिड्या, मोहमांडली मोहमांडली (नवीन), पाल, जिन्सी, मोरव्हाल, TRS, अंधारमळी, पिंपरकुंड, गारबर्डी, मोहमोटी, चिंचाटी, निमड्या, सहस्रलिग, लालमाती 
२७. चोपडा देव्हारी, ASR, कुंडयापानी, बोर अजंटी, मराठे, सत्रासेन, खांडरा, भोरचिडा, उमरटी, गोयापाडा, कृष्णपूर, खाऱ्यापाडवा, विजापूर, मुळ्यावतार, शेतपाणी, 
विष्णापूर, कर्जाणे, मेलाणे 
२८.मुक्ताईनगर  ।मधापूरी, दुई, राजूर, जोधनखेडा, मोरझीरा, सुकळी, रामगड, हलखेडा, पिप्री पंचम, वायले, सोमणगांव, डोलरखेडा, नांदवेल, चारठाणे, देवी मंदीर, लालगोडा 


राजदेहेर, FAM, तळींदे प्र.चाळीसगांव, बोढरे, विष्णूनगर, पाटणा, गोरखपूर, गुजरदरी, अंबेहोळ, पाथर्जे, जुनपानी 
तोरनाळे, पिपळगांव पिप्री, तोडापूर, गोद्री, कुंभारी बु., पठाडतांडा 


अहमदनगर |३१. अहमदनगर  ।भोरवाडी, कोळपे आखाडा, चास, पारगांव भातोडी, कामरगांव, कोल्हेवाडी, सुजालपुर, जेऊर, खोसपुरी, पारेवाडी, पिंपळगांव वाघा, वारुळवाडी, भोयरे पठार, 

सोनेवाडी, भोयरे खु., धनगरवाडी, शहापुर, डोंगरगण, गुंडेगाव, जांब, घाणेगांव, कौडगांव, कापुरवाडी, पिंपळगांव कौडा, बहिरवाडी, मेहेकरी, उदरमल, बारादरी, 
मजले चिंचोली, पिंपळगांव उज्जैनी, खांडके, रतडगांव, माथणी, देवगांव, मांजर सुंबा, इमामपुर, ससेवाडी, रांजणी, बाळेवाडी, आगडगांव 

३२.पारनेर भोंद्रे, ढोकी, सांगवी सुर्या, पिप्री गवळी, वाळवणे, पळवे बु., पिप्री पठार, धोत्रे बु., हिवरे कोरडा, पठारवाडी, जातेगांव, टाकळी ढोकेश्वर, गटेवाडी, पानोली, 
नारायणगव्हाण, विरोली, गोरेगांव, वडगांव दर्या, काकणेवाडी, खडकवाडी, सारोळा आडवाई, रायतळे, पळसपुर, पिंपरी जलसेन, नांदुर पठार, रांधा, पुणेवाडी, 
वनकुटे, वडगांव गुंड, वेसदरे, म्हसोबा झाप, अक्कलवाडी, राळेगणसिध्दी, मांडवे खु., हत्तलखिंडी, तिखोल, बाभुळवाडे, कळस, सावरगांव, डोंगरवाडी, चिंचोली, 
वारणवाडी, कासारे, तास, पोखरी, कारेगांव, सिध्देश्वरवाडी, जाधववाडी, शाहांजापुर, गारखिंडी, देसवडे, पाडळी दर्या, दरोडी, Walser 

३३. पाथर्डी गितेवाडी, पालवेवाडी, कुत्तरवाडी, घायतडकवाडी, शिरापुर, खरवंडी कासार, बडेवाडी, नांदुर निंबादैत्य, घुमटवाडी, कासाळवाडी, कारेगांव, चितळवाडी, 


शिरसाठवाडी, जाटदेवळे, चेकेवाडी, चिंचपुर इजदे, मढी, पिंपळगांव टप्पा, रांजणी, मोहटे, केळवंडी, एकनाथवाडी, लांडकवाडी, करोडी, कोल्हार, धामणगांव, 
शिंदेवाडी, जोगेवाडी, पिरेवाडी, करंजी, वडगांव, घाटशिरस, मानेवाडी, पत्र्याचा तांडा, चिंचपुर पांगुळ, लोहसर, माणिकदौंडी, दगडवाडी, बोरसेवाडी, मोहरी, 
आल्हनवाडी, वैजुबाभुळगांव, ढाकणवाडी, धनगरवाडी, डमाळवाडी, डमाळवाडी 

३४. राहूरी तुळापुर, जांभळी, कणगर बु., वावरथ, चिंचाळे, मल्हारवाडी, कोळेवाडी, ताहाराबाद, घोरपडवाडी, म्हेसगाव, निभेरे, दरडगांवथडी, गाडकवाडी, गुंजाळे, वरशिदे, 
चिखलठाण, वाबळेवाडी 

अरणगांव दुमाला, सारोळा सोमवंशी, खांडगांव, भानगांव, महादेववाडी, कोथुळ, वडघुल, कामठी, कोसेगव्हाण 


डोंगरी उपगट तालुक्‍यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 
10 a ele. EE EE 


डाळिंब, खोर, कुसेगाव, ताम्हनवाडी 


३७. शिरूर करंदी, पाबळ, गोळेगाव, तरडोबाचीवाडी, केंदूर, फुटाणवाडी अखारीमल 
अनभुलेवाडी, गटेवाडी, तोंडले, Tay, मोही, येळेवाडी, पिंगळी बु., राजवडी, थदाळे, हवालदारवाडी(पर्यंती), स्वरुपखानवाडी(महिमानगड), कारखेल, सोकासन, 
घेरेवाडी, दानवलेवाडी, खुटबाव, काळचौंडी, भालवडी, मार्डी, इंजबाव, वावरहिरे, किरकसाल, मोगराळे, काळेवाडी, डंगिरेवाडी(थदाळे), डंगिरेवाडी(मोही), नरवणे, 
उर्किडे, वडजल, शिंदी बु., शिंगणापूर, कुळकजाई, गाडेवाडी, माळवाडी, कळसकरवाडी(कुळकजाई), संभुखेड, विरळी, टाकेवाडी (आंधळी), दोरगेवाडी (नरवणे), 

गरडाचीवाडी (वारुगड), परकंदी, सत्रेवाडी (मलवडी), कुकुडवाड, शिरवली, शिंदी खु., महिमानगड, भांडवली, बोथे, वारुगड, श्रीपालवण, खोकडे, उगल्याचीवाडी 
(वारुगड), कासारवाडी (आंधळी), चिल्लारवाडी, खंड्याचीवाडी (वारुगड), आगासवाडी, पुकळेवाडी, पानवण 


१२ ।सातारा ३८. माण 


तरडफ, भाडळी खु., आंदरुड, नाईकबोंबवाडी, बोडकेवाडी, आदर्की बु., उपळवे, आळजापूर, कोऱ्हाळे, वेळोशी, दुधेबावी, सालपे, गिरवी, मिरढे, वाघोशी, 
जावली,ताथवडा, आदर्की खु., धुमाळवाडी, झडकबाईचीवाडी, दालवडी, मानेवाडी, सासकल, कुरवली बु. 
विग, शेळकेवाडी(म्हासोली), हेळगांव, हाहापूर, बोत्रेवाडी, शोवाळेवाडी(उंडाळे), शोवाळेवाडी(म्हासोली), शीवाळवाडी(येणपे), कोरेगांव, शितळवाडी, चिखली, 
साळशिरंबे, कालगांव, भोळेवाडी, येनके, म्होप्रे, येळगांव, पवारवाडी, पवारवाडी(नांदगाव), मनू, रिसवड, हणबरवाडी, आणे, कालवडे, टाळगांव, वहागांव, शामगांव, 
घोगांव, हावंतनगर, पाडळी, सुर्ली, नांदलापूर, महारुगडेवाडी, लोहारवाडी, जिंती, कामथी, टेंभू, खालकरवाडी, गोपाळनगर, वराडे, वनवासमाची, येवती, 
घराळवाडी, नांदगांव, येणपे, अकाईचीवाडी, नविन नांदगांव, वडगांव हवेली, चचेगांव, किवळ, कासाररिरंबे, तांबवे, कुसूर, चोरमारवाडी, बाबरमाची, बेलदरे, 
शेणोली, शेवाळेवाडी(येवती), गोसावेवाडी, वाघेरी, वस्तीसाकुर्डी, वडोली निळेश्वर, भवानवाडी, अंतवडी, वनवासमाची, वसंतगड, साजूर, म्हासोली, तळबीड, 
तारुख, अबईचीवाडी, गोटेवाडी, तुळसण, गायकवाडवाडी, माटेकरवाडी, निगडी, गणेशवाडी, कोळे, साबळवाडी, चोरे, मरळी, अंबवडे, संजयनगर, नवीन गावठाण 
घारेवाडी, हणमंतवाडी, जखिणवाडी, ओंडोशी, लटकेवाडी, शिंदेवाडी, डफळवाडी, भुरभुशी, मांगवाडी, विजयनगर, शेळकेवाडी(येवती), चोरजवाडी, कोरीवळे, 
पाचुंद, शिंदेवाडी, नारायणवाडी, भरेवाडी, राजमाची, साखरवाडी, वानरवाडी, पाठरवाडी, मस्करवाडी, भगतवाडी, सवादे, हवेलवाडी, घोलपवाडी, खोडजाईवाडी, 
मसूर, वाण्याचीवाडी, कांबीरवाडी, शिरगाव, पाल, हरपळवाडी, आरेवाडी, गमेवाडी, डेळेवाडी, पांढरवाडी, आणे, वामनवाडी, उंडाळे, चरेगाव, वाघेरी, करवडी, 
हजारमाची, कार्वे, जखीनवाडी, घोगांव, माळवाडी, सयापूर 


उपगट डोंगरी 


ae डोंगरी उपगट तालुक्‍यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


eS. ee: कि oe क ४ | 


१३  ।सांगली 


न 


४१.खानापूर बेणापूर, धोंडेवाडी, भूड, घोटी खुर्द, मादळमुठी, भडकेवाडी, बलवडी (खा), हिवरे, जाधववाडी, देविखिडी, रेवणगांव, मेंगाणवाडी, लेंगरे, ऐनवाडी, पारे, वासुंबे, 
पळशी, रेणावी, घोटी बुद्रुक, ताडाचीवाडी, कुर्ली, बाणूरगड 

अपशिगे, सोनकिरे, तडसर, शिरसगांव, नेर्ली, खंबाळे औंध, कोतवडे, सोनसळ 

४३. आटपाडी औटेवाडी, कामथ, कानकात्रेवाडी, चिंचाळे, घरनिकी, घाणंद, विभुतवाडी, जांभूळणी, धावडवाडी, नेलकरंजी, पारेकरवाडी, पिपरी बु., मुढेवाडी, वाक्षेवाडी, वलवण, 
बाळेवाडी, मानेवाडी, मिटकी, तळेवाडी, हिवतड 

वाळेखिंडी, सोरडी, सिगनहळ्ळी, नवाळवाडी, निगडी (खुर्द), लोहगांव, दरीकोणूर, व्हसपेठ, आवंढी 

निमज, कुंडलापूर, PASI, जाखापूर, APTS, घोरपडी, घाटनांद्रे, खरशिंग, शहोळकेवाडी, कदमवाडी, वाघोली, कुकटोळी, रायवाडी 

करोली (एम), खंडेराजूरी, भोसे, डोंगरवाडी, सिद्धेवाडी 

४७. तासगाव खुजगाव, बस्तवडे, डोंगरसोनी, विजयनगर, बिरणवाडी, पेड, वडगाव, कचरेवाडी, गौरगाव, खा.धामणी, लोकरेवाडी, मोराळे पेड, पाडळी, नरसेवाडी, किंदरवाडी, 
धोंडेवाडी 

४८. वाळवा पोखर्णी, माणिकवाडी, इटकरे, सुरूल, भवानीनगर, रेठरधरण, कार्वे, किल्ले मच्छिद्रगड, दुधारी, मालेवाडी, लवंडमाची, ताकारी, ढगेवाडी, शिवपूरी 


४९. हातकणंगले  ।अंबपवाडी, अतिग्रे, सावड, आळते, मजले, माले, नेज, मनपाडळे, मुडशिंगी, कासारवाडी, लक्ष्मीवाडी 


५०. माळशिरस निटवेवाडी (नि.वा.), गिरवी, मगरवाडी (नि.वा.), गोरडवाडी, लोंढे-मोहितेवाडी, लोणंद, तरंगफळ, सुळेवाडी, पिंपरी, शिवारवस्ती (Far), रेडे, Wars, जळभावी, 
भांब, फडतरी, कोथळे 


नराळे, कोळा, गुणाप्पावाडी, डिकसळ, कोंबडवाडी, तिप्पेहाळी, किडबिसरी, पाचेगांव बु. 


उपगट डोंगरी डोंगरी गावांची 
अ.क्र जिल्हा क डोंगरी उपगट तालुक्‍यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


2 a क eT १0 ee a क वतिधी 
छत्रपती ५२. सिल्लोड विरगाव, जनासी, गेवराई शमी, अंधारी, चारनेरवाडी, चारनेर, शिरसाळा, जळकी घाट, धारळा, नाटवी, घाटनांद्रा, जांभई, धावडा, रांजणी, मुकपाठ, पिंपळदरी, 
संभाजीनगर हळदा, SHS, वाघेरा, जळकी (वसई), केळगांव, आमसरी, वसई, घाटांब्री, वडाळी, अजिंठा, HVT, अनाड, शिरसाळा तांडा, नानेगाव, आधारवाडी, जंजाळा 


५३.खुल्ताबाद देवळाणा बु., पिंपरी, भांडेगांव, लोणी, वडगांव, आखतवाडा, गांधेश्वर, चिंचोली, महमदपुर, नांद्राबाद, पाडळी, धामणगांव, शाहजतपुर, ममनापुर, खुलताबाद 
(ग्रामीण), कनकशिळ, गोळेगांव, मावसाळा, तळयाची वाडी, भटजी, खिर्डी, टाकळी, शंकरपूर वाडी, धामणी, सावखेडा, घोडेगांव, निरगुडी बु., रसुलपुरा, तिसगांव 
तांडा, खांडी पिंपळगांव, दरेगाव, लामणगांव, अब्दुलपूर, म्हैसमाळ, सुलिभंजन, बोडखा, वेरुळ, सराई, बादलाबाई, नंद्राबाद, सालुखेडा, सोनखेडा, विरमगांव 


चिखलठाण, शिरोडी, तांदुळवाडी, चिंचखेडा बू., बिबखेडा, नादरपूर, वाघूळखेडा, शिबघाट, आंबेगाव बू., जेहुर, वडोद, मुंडवाडी तांडा, जामडी घाट, तळनेर, 
मालेगाव (लोखंडे), पळशी खु., चिवळी, माळेगाव (ei), सिरजापूर (सिरजापूर तांडा), करंजखेडा खालसा, सोनवाडी , पळशी बू., रेल नावडी, कोल्हापूर, हिवरखेडा 
(गौतळा), बालखेडा, गुदमा, सितानाईक तांडा, दिगर, कळंकी, उंबरखेडा, गणेशपूर(गणेशपूरवाडी) , सावरगाव, बोलटेक, भोपेवाडी, करंजखेडा जहागीर, जैतखेडा, 
खडकी, अंबाला, उंबरखेडा, नागापुर, चिमणापुर, वडाळी, महेगाव, भारंबा, गौरपिंपरी, सायगव्हाण, भांबरवाडी, पिशोर, वासडी, AGS, लंगडा तांडा, 
नांदगिरवाडी, धामनी खु., ब्राम्हणी गराडा, कोळंबी (मांजरा), साळेगाव, जैतखेडा, सातकुंड, मिलदरी( पिशोर), दूधमाळ, PANT, मेहूण, खातखेडा, कुंजखेडा, 
पेडकवाडी, हस्ता, भारंबा तांडा, कोळंबी मदरा, तपोवन, हासरवाडी, मोहरडा, गौताळा, भिलदरी(नागद), लोजा, कोंडबरी, मुंगसापूर, कोळवाडी, वडनेर, आंबा, 
वडाळी, मोहाडी, जावखेडा बु., पिंपरखेडा, शफियाबाद, खेडी, उमरखेडा, वडगांव जा., पांगरा, शिवतांडा, Waris, नेवपुर, घाटशेंद्रा, टाकळी अंतुर, लोहगांव, 
मोहडी, मालेगाव (ध) 


शिरोडी बु., नायगांव, कान्हेगांव, हिवरा, वडोद खु, बाभुळगांव खु., पोखरी, उमरावती, लेहा, ममनाबाद, बाबरा, बोधेगांव बु., जातवा 
५६. छत्रपती औरंगाबाद (CB), कृष्णापूरवाडी, माळीवाडा, गंगापूर जहागीर, सेलूद, दुधड, करमाड,पिंपळखुटा, खोडेगाव, सटाणा, बोरवाडी, भांबर्डा, शेवगा, गाढे जळगाव, 
संभाजीनगर घारदोन तांडा, लाडसावंगी, पोखरी, TAS, बनगाव, चारठा, दौलताबाद, एकलहरा, महालपिंप्री, मुरुमखेडा, रामपुरी, भिंदोन,खामखेडा, देवळाई, वडगाव खुर्द, 
कोणेवाडी, पाचोड, एकोड, गाडीवाट तांडा, आडगाव सरक, वरुड, हसनाबादवाडी, नायगव्हाण, दरेगाव, जयपूर, परदरी, बोरवाडी तांडा, सातारा (CT), 
नागोण्यांचीवाडी, चिंचोली, शोंद्राबन, शिवगड तांडा, कचनेर, धोंडखेडा, सावंगी, डोणवाडा, चौका, बकापूर, अब्दीमंडी, ओहर, साताळा, जटवाडा, बागतालाब, 
चौकावाडी, गदरी, लामकाना, सिंदोन, नायगाव, कणकोरा, अंजनडोह, रहाळपट्टी तांडा, कच्चीघाटी, परदरी तांडा, मोरहिरा, वडखा, आडगाव माहोली, धोपटेश्वर, 
जोगवाडा, गेवराई कुबेर, पळशी, wes, तोहला नाईक तांडा, सातारा तांडा, PRA, कोलठाण, RA, सारोळा, सिरसमाळ तांडा, भिकापूर, पिरवाडी 


डोणगाव, देवगाव, गेवराई मर्दा, WHS तांडा, ब्राम्हणगव्हाण, पारुंडी, तुपेवाडी, दरेगाव, अब्दुल्लापूर, होनोबाचीवाडी, मेहरबान नाईक तांडा, अडूळ तांडा 


डोंगरी उपगट तालुक्‍यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


हिवरा, केळ, बांदखेल, धामणगांव, कोल्हेवाडी, सालेवडगाव, अंबेवाडी, हाकेवाडी, बावी, वंजारवाडी, खडकवाडी, पिंपळगांवघाट, लमाणतांडा, लमाणतांडा, 
लमाणतांडा, सुरुडी, नागतळ, महादेववाडी, शेकपुर, कोकरेवाडी, तागडखेल, सुलेमानदेवळा, पिंप्रीघाटा, गहुखेल, धनगरवाडी, खरकटवाडी, डोईठाण, गंगादेवी, 
खळाटवाडी, बुरुडवाडी, वेलतुरी, पाटसरा, कारखेल बु., राळसांगवी, उंदरखेल, पांगुळगव्हाण, देवळाली, मातावळी, setae, सावरगाव घाट, मोराळा, हातोला, 
म्हसोबाचीवाडी, बिरंगळवाडी, वनवेवाडी, वनवेवाडी, महिंदा, मराठावाडी, अरणविहीर, भोजेवाडी, कासेवाडी, पागरा, देऊळगाव घाट, शेदळा, कारखेल खु., 
चिंचेवाडी, कापसी, गनगेवाडी, दरेवाडी, आंबेवाडी, पिंपरी (नजीक घाट) 


उबंरविहीरा, जान्याचीवाडी, करंजवन, सावरगांवघाट, सुप्पा, कोतन, भक्ताचे कोठे, सकुंडवाडी, मुगगांव, भरेवाडी, जाधववाडी, निरगुडी, तागरवाडी, तिरमलवाडी, 
चिंचोली, काकडहीरा, वाघाचावाडा, नागेशवाडी, रोहतवाडी, गांधनवाडी, साबळेवाडी, खडकवाडी, नाळवंडी, fst, पांढरवाडी, घाटेवाडी, भाटेवाडी, महेंद्रवाडी, 
वडझरी, पिंपळगांवधस, जरेवाडी, डोमरी, राऊतवाडी, भुसनरवाडी, नायगांव, मळेकरवाडी, गायकवाडी, म्हाळपाचीवाडी, चंदेरवाडी, मिसाळवाडी, डागाचीवाडी, 
ढोपारवाडी, मांडवेवाडी 

सरफराजपुर, गर्देवाडी, करेवाडी, मोहा, बोधेगांव, सोनाहिवरा, आस्वलंबा, वानटाकळी, दौनापुर, डाबी, इंदपवाडी, कन्हेरवाडी, भोपला, देव्हाड 

तळनरी, नागझरी, जिवाचीवाडी, घाटेवाडी, तुकुचीवाडी, कोरडेवाडी, गौरवाडी, पिराजीवाडी 

आनंदवाडी, ब्रम्हगांव, रत्नागिरी, शिवनी, पिंपळवाडी, पोखरी, सुर्याचीवाडी, ढेकणमोहा, भंडारवाडी, भाळवणी, पिंपळगांव मोची, सोनपेठवाडी, कारेगव्हाण, 
पिंपरनाई, Feel, खंडाळा, मेंगडेवाडी, तिप्पटवाडी, काठोडा, कदमवाडी, काकडहीरा, महिंदा, मांडवजाळी, मंझरी (ह), कारळवाडी, बेलखंडी (पा), वरवटी, 
बकरवाडी, मांजरसुंबा, जाधववाडी, आहेरवडगांव, बेलगांव, कुटवाडी, गवळवाडी, वायभंटवाडी, पाली, भवानवाडी, कोळवाडी, नागझरी, निर्मळवाडी, 
देवऱ्याचीवाडी, मौजवाडी, वांगी, कोल्हारवाडी, बोरफडी, पाटोदा (बे), हिवरापहाडी, करचुंडी, कर्झणी, इमामपुर, धनगरवाडी, कचारवाडी 


६३.आंबेजोगाई चिंचखंडी, राक्षसवाडी, ममदापुरी प., येल्डा, मांडवा पठाण, काळवंटी तांडा, साकुड, अंबलवाडी 
६४.धारुर आंबेवडगांव, अंजनडोह, निमला, कारी, हिंगणी खू., मोरफळी, आसारडोह, धारुर, उमरेवाडी, प. दहिफळ, थेटेगव्हाण, रुईधारुर, हिंगणी बु., धुनकवांडी, 
सोनीमोहा, बोडखा, कासारी, गावदरा, धारुर, प. पारगाव, मैदवाडी, आमला, चोरांबा, रेपेवाडी, मोहखेड, कोयाळ, शिगणवाडी, चौडी, कचारवाडी, आरणवाडी, 


गोपाळपुर, लमाणतांडा, व्हरकरवाडी, भोगलवांडी, जयभायवाडी, पिंपळवाडा, सूरनवाडी, मोहाजागीर, काठेवाडी, घागरावाडा 


६५.शिरूर कासार |।नागरेवाडी, घुगेवाडी, राक्षसभुवन तांबा, जाटवंड, लोणी, उखळवाडी, बहिरवाडी, सवसवाडी, उंबरमुळी, बडेवाडी, जाटनांदुर, धनगरवाडी, आनंदगाव, विघनवाडी, 
वडाळी, पिंपळाची वाडी, जेधेवाडी, पिंपळनेर, हिंगेवाडी, वारणी, दहिवंडी, खोल्याची वाडी, खरमटवाडी, दोलामाचीवाडी, रूपेवाडी, मलकाचीवाडी, भडखेल, 
मदमापुरी, खोपटी, वंजारवाडी, बारगजवाडी, भानकवाडी खा.वा., येवलवाडी, बरगवाडी, हाटकरवाडी 


डोंगरी उपगट तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


खडकद बु., खेर्डा, धानापूर, धोतरा, उमरखोजा, सिरसम खु., सिरसम बु., डिग्रस वाणी, सांडस तर्फे बासंबा, सावरगाव बंगला, वराडी, मौजा, Gert, चिचोली, 
जोडतळा, डोंगी, नांदूसा, विठ्ठलवाडी, पेडगाव, खांबाळा, नवलगव्हाण, भांडेगाव, सावा, जामठी खुर्द, कडती, हनवतखेडा, चिंचाळा, देवठाणा, फाळेगाव, 
कानडखेडा बु., कलबुर्गा, वाढोना (प. वासीम), चारठाण, नर्सी ना., लोहगांव, पिंपरखेड, वैजापूर, पांगरी, बोराळा, नांदुरा, एकंबा, खंडाळा, बेळूरा, आडगांव, ब्रम्हपुरी 


खडकद खु., महारी बु., महारी खु., खरवड, बोल्डावाडी, सालेगाव, जांब, निमटोक, कवडा, सिदगी, माळधावंडा, दांडेगाव, रामेश्वर, पिपरी खु., कान्हेगाव, फूटाणा, 
दाभडी, चुंचा, भाटेगाव 

कुंभी वाघोली, वाल्मिकपूर, पिंपळखुटा, वडगाव फत्तेपूर, SAA, खतिजापूर, जांभळा, धामणगांव, बेलखेडा, धामनी, TA, जलालपुर, काळविट, जनुना, 
निमदरी, गोंडवाघोली, रायपुर, बुरडघाट, गोंडविहीर, पांढरी, निमकुंड 


७०.अंजनगाव सुर्जी |गौलखेडा, दहीगांव बु., निमखेड बाजार, पळसखेड, धाडी, चिंचोना 
७१ पाळा, खिनखिनी, कारंजा बहीरम 


एकलविहीर, जामगाव महेंद्री, लिंगा, वाई खु., कारली, रवाळा, महेंद्री, करवार, भेमडी, झटमझीरी 
अंबाशी, भानोस, बेलतळा, मलकापूर, पटटी आमराई पातूर, बोडखा, खानापुर, काकडदरी, कोठारी बु., पास्टूल, कोसगाव, माळराजुरा, सावरखेड, 
चिंचखेड(पातूर), शेकापूर, कार्ला, चारमोळी, धदम, पां्ढूणा, सोनूना, चिखलवाड, चोंढी, जांब, चिंचखेड सस्ती, गोळेगांव, आंधार सांगवी, गावंडगांव, सावरगांव 


जितापूर प्र अडगाव, रूधाळी खटकाळी, चंदनपूर, कासोद शिवपूर, राहणापूर, गाजीपूर, WA प्र रूपागड, बंधारा, मार्डी खटकाळी, खीरकुंड खुर्द, मलकापूर 
भिल्ल, चिंचपाणी, डांगरखेड, शाहनूर, पोपटखेड, खीरकुंड बु., मलकापूर गोंड. 


डोंगरी उपगट तालुक्‍यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


२ 


उपगट डोंगरी 
तालुका 


काळेगांव, दिवठाणा, टाकळी, घारोड, अंत्रज, भेंडकी, पिंपरी कोळडे, लाखनवाडा खुर्द, पाला, वडजी, पिंपरचोच, निराड, सारोळा, इवरा, चिचपुर, नागझरी खु., 
वरणा, जयरामगड, नांदरी, नागझरी बु., तरोडा नाथ, डाधम, पिंपरी धनगर, फत्तेपुर,खेर्डी, गणेशपुर (महालखेड), निमखेड, गेरू, वझर, शिरीधर नगर, शैंद्री, 
कवडगांव, झोडगा, मांडणी, कोंटी, गेरूमाटरगांव, बोथाकोळी, गारपेठ, चिंचखेड बंड, गारोडी, थार, वाकी, हिवरेखेड, बोथा, लाखनवाडा बु. 


देऊळघाट, अटकळ, मढ, भडगांव, पाडळी, पळसखेड नाईक, बोरखेड, जनूना, भादोला, गुम्मी, देव्हारी, तारापूर, ढालसावंगी, मोहज, जामठी, बिरसिंगपूर, 


२२ |बुलढाणा ७५.खामगाव 
७६. बुलढाणा 
पिंपरखेड, शेकापूर, गिरडा, सावळा, बुलढाणा ग्रामीण, जांभरूण, बोरखेड, हनवतखेड, पलढग 
७७. जळगाव जामोद |गारपेठ, वायाळ, हनवतखेड, काहूपटटा, आसलदारी, कुवरदेव, TRIS प्र जामोद, अंबाबरी, उमापूर, रायपूर, खलीमपूर, गुलतूरा, वढवनाल, PRT 
a हदिया महल (1.4), वसाडी, आलेवाडी, चिचारी, अंबाबरवा, पळसपाणी, रोहीन खिडकी, सालवन, कमोड, GLAS, मोहोकोट, चूनखेडी, किल्ले पिपळडोल, मांगेरी, 


७८.संग्रामपूर 
धोरमारी, धुलघाट, सांगोमाली, डोंगरखेड, अन्यार, पथरजन, पथ्थरपाणी, कठरमल, वांगर, लकटू, लिंगाई 
यवतमाळ 


७९. मोताळा गिरोली, इसालवाडी, चिचखेडनाथ, चिंचखेड, हरमोद, पिंपळगांव नाथ, उबाळखेड, राहेरा, रामगांव (न.व.), कोथळी, चिचखेडनाथ, गोतमारा, तरोडा, कजमपूर, 
खामखेड प्र. राजूर, वारुळी, SH, निमखेड, ईसालवाडी, सहस्रमूळी, PS, नळकुंड, खैरखेड, हनवतखेड, गिरोली, मोहेगांव, आमदरी, खडकी, दाभा तांडा 


(न.व.), मोयखेड 


पिंपळगांव, हौसापुर, वामनवाडी, काऱ्होळ, गहुली, चौंढी, चिचघाट, देवगव्हाण, बेलगव्हाण, जमनीधुंदी, Tel, पारवा बु, पारवा खु, पांढुर्णा (खु, खटकाळा उ., 
पन्हाळा, मांजरजवळा (खुर्द), मांजरजवळा (बु, सत्तरमाळा, हनवतखेडा, मारवाडी बु, मारवाडी खु, अमृतनगर, धनसळ, मनसळ, उपवनवाडी, रामपूरनगर, 
दुधागिरी (तांडा), अनसींग, जामनाईक-१, जामनाईक- २, शिळोणा 

नारळी, मथुरानगर, जांब, गगनमाळ, कुली, Wiel (बु, आमदरी, भवानी, चिल्ली, बोरगांव, खरबी, टाकळी (बंदी), सातारा (वन), निगनुर (जहागीर), रामपूर, बिटरगांव 
(बु, वडगाव (वन), थार बु (वन), उमरी, आसोली, जवराळा, दिंडाळा, टिटवी (वन), थेरडी, एरंडी, धानोरा (वन), बोरी, सोनदाभी, दराटी, पार्डी (वन), सोईट (a), 
काटी, वरदळी, मन्याळी, टेंभुळदरा, शिवाजीनगर, डोंगरगाव, जेवली, मोहाडी (वन), गाडी, कवठा (वन), दहेली (वन), एकंबा, पिरंजी, पिंपळगांव, पेंधा, परोटी(खु.), 
मोरचंडी, चिखली, घडोळी, सेवालालनगर 

ब्रम्ही, काळुलालनगर, TOUR, सेवादासनगर, कातरवाडी, घानमुख, खामलवाडी, चिचपाड, दगडथर, टेंभुरदरा, साई (इजारा), बेलदरी, नांदगव्हाण, सेनद, 
वडद 


उपगट डोंगरी डोंगरी गांवची 
अ.क्र जिल्हा eas डोंगरी उपगट तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 
=) 


नागपूर ८३. पारसेवनी बोरबन, ढवळापूर, किरंगीसर्रा, सालेघाट, PN, भूलेवाडी, बच्छेरा, भिवगड, कोंडासावळी, मेहकेपार, सुगनाबोडी, चारगाव, भागेमहारी, घाटकुकडा, परसोडी 
(पेच), कुकडा(रीठी), सुवधरा, TA, मकर धोकडा, कुसुमधरा, कालभैरव. 
८४. सावनेर खुबाळा, रामपूरी, चारगाव, पंढरी (ज), WITH, जखेवाडा, टेंभूरडोह, जोगा, महारकुंड, जलालखेडा, चोरखैरी, नागलवाडी, जयतगड, रायवाडी (बीड), जटामखोरा 


२४ 

२५ वर्धा नानबर्डी, गोहदा (कला), खैरी (मेनखत), रिधोरा, गिरोली, बोरखेडी, वडगाव (जंगली), सोंडी, तामसवाडा, सालई (कला), मोहगाव, डोंगरगाव, सोमलवाडा, सालई 
(पेवठ), जुनगड, वानरविहीरा, गरमसूर, बिट बोरखेडी, शिवणगाव, जुनेवाणी, गोहदा (खुर्द), मानोली, बोरी, जोगा 

२६ 

२७ 


ios 
Pe 

a 
ol 


गोंदिया ८६. गोंदिया वझीटोला (N.V), नवेगांव, लोहारा, सोनपुरी, फत्तेपुर, रायपूर, खळबंदा, जुनेवानी, गंगाझरी, पांगडी, खर्रा 
सडक अर्जुनी ।मंगेझरी, नैनपुर, सहकेपार, पाटेकुर्रा, दल्ली, पुतळी, पांढरवाणी, प्रधानटोला, डुग्गीपार, खडकी, 
कोहळीपार, मोगर्रा, राजगुडा, देवपायली, Pei, झंकार गोंडी 
८८.सालेकसा भजीयादंड, जांभळी, पिपरीया, कोटरा, AN, कोसमतर्रा, नवाटोला, कुलरभट्टी, बिजेपार, डोमाटोला, विचारपूर, बंजारी, मानागड, दर्रकसा, कामकाझरी, 
दलदलकुही, मुरकुडोह, मरामजोब, सिरमलकसा, गेंडुरझरीया, दंडारी, कोपालगड, तहकाझरी, जमाकुडो, टोयागोंदी, दिवटेसूर, कचारगड 


a 
S 
Ea 
au 
s 
>) 


ot, 
: 


ob 
ऱ्फ 
सै” 
त 
al 
4 
4 
Sp 
LY 
a 
& 


, खैरी, गोठणगांव, सुरतोली (R.H.V), उमरपायली, परसटोला, कवठा, जांभळी, भरनोली, सालई (R-H.V.), जुनेवानी, डोंगरगांव, जांभळी, जांभळी, 
बोळदे, बोरटेकडी (रिठी), नवनीतपूर, चुटीया, कालीमाटी, तिरखेडी, तुमडीमेंढा, मलकाझरी, बुटाई 


nN 
5 
g 


> 


चिखली बु., काकेझरी, वनी (खु.), भावी, राहपल्ली (बु), पिठीगुडा नं.१, शेडवाही, पिठीगुडा 4.2, येल्लापूर, मरकागोंदी, सोरेकसा, गोविंदपूर (देवाडा), मराईपाटण, 
डोंगरगाव, कुसुंबी, खडकी जामणी, आसापूर, धनकदेवी, जांभुळधरा 


९२. भद्रावती पळसगाव सिंगरु, खुटवडा रयतवारी, घोसरी, तामसी रिठ, वडाला तुकुम, कोंडेगाव माल, चिचघाट रिठ, काटवल तुकुम 
९३. कोरपना सावलीहिरा, मांगुलहीरा, पिपर्डा, येरगव्हाण, बेळगाव, उमरविहिरा, टिप्पा, जांभुळधरा (कन्हाळगाव), टांगला 


९४. राजुरा देवाडा, सोनापूर, येरगव्हाण, कवाडगोंदी, खिर्डी, कोष्टाळा, नोकारी खु., घोटा, लकडकोट, मानोली खुर्द., सिध्देश्वर, तुम्मागुडा, नोकारी बु., मरझरा, जामनी, 
अंतरगांव, चिंचाळा, अन्नूर, बांबेझरी 


चंद्रपूर ९०.चंद्रपूर 
: करणकोंडी, भाईपठार, जिवती, बेळगाव, आंबेझरी, काकबन, CAT TS, नारपठार, टेकाअर्जुनी, पुनागुडा, गुडसेला, कमालपूर, टेकामांडवा, नगराळा, लडोह, 
होडवाही (लांबोरी), टिटवी, मोहडाल भांगुडा, जनकापूर, सारंगपूर, येरमी इसापूर, टाटाकोहड, धोंडा अर्जूनी, नागापूर, धोंडा मांडवा, पाटागुडा, कुंभेझरी, मांगगुडा, 
सिंगारपठार, नंदप्पा, ara, चिकली खुर्द, मरकलमेटा, धर्मारम, हटकरगुडा, नोकेवाडा, पल्लेझरी, बाबापूर, धारपना, गणेवी, मोहदा, खडकी (हिरापूर), 
हिमायतनगर, पुडीयाल मोहदा, पालडोह, वणी बु., सेवानगर, लांबोरी, कोदेपूर, गड पांढरवणी,राहपल्ली खुर्द, भोक्सापूर, पांढरवाणी (गड) (देवाडा), कारगाव खुर्द, 


3 
ral 
2p 


उपगट डोंगरी डोंगरी गावांची 
अ.क्र. । जिल्हा डोंगरी उपगट तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


(मी), आलदंडी, सुरजागड, हेडरी, हालेवारा, जांभूळगट्टा, कुरुमवाडा, पेठा, पेठा, मंगुठा (म), दोधुर (स), नागुलवाडी (मी), मोडस्के, मवेली (म), वडसा ख, गुंडम, 
गरदेवाडा, गट्टागुडा (चे), कोइंदवारसा, मोहंडी, जरेगुडा (चे), भुमकन, चोखेवाडा, सोहगाव, मलंगट्टा, झारेगुडा, कर्रेम म, चन्नाबोडी, फंडी (म), मोरवाही, कांदोळी, 
सिरपूर, TSA, मानेवरा, रेकामेटा, कुंजेमार्का (मी), कुडारी, वालमागड, गनेर, मोहर्ली, रेचा, मुसरामगुडा स., रोपी, Nender (1), रेकनार (स), भापडा, कोठारी, 
परसलगोंडी, FAX (स), शिवारी (मी), iss), परसलगोंडी, जवेली, वटेली, कसनसूर, अडंगे (म), वेणासर, कांदळी, कुंडुम, मल्लमपाड (स), टिटोडा (स), 
आलेंगा, सिनभट्टी, सरखेडा, मांढरी, पेंटूलवाही, कन्हाळगाव (म), जवेली बु.(स), रागादंडी, कोठी (म), घोटेसुर, कसुरवाही, इरपणपाईली, कचलर, नांदवाडी, 
TET! (चे), सेवारी, Gol बी.के., कर्रेम म, हिकर (म), जांबिया, कमके ऊर्फ घोटसूर, TAPS (स), आनेंगा म, कोहका, कोटाकोंडा ख., बांडे (मी), टेक्का, उदेरा 
(मी), कोटाकोंडा बी.के., हाचबोडी, कुकेली (मी), मुरवाडा, हनपायली, ताडपल्ली उर्फ नारलहूर, यादसगोंदी, पुसुमपल्ली (म), गुंडजूर, तोडगट्टा (म), गोरगट्टा (म) 


मरीगुडम, किष्टय्यापल्ली, जाजपेठा, वेनलाया पॅच, कोपेला, कर्जेली रे, भोगापूर पॅच, सोननूर माल 

कोरली बी.के, ताडगुडा, वेदमपल्ली, कोरेपल्ली, तोडका एम, जोगनगुडा, चौडमपल्ली, चंद्र एस, काटेपल्ली एम, चिटवेली, व्यंकटापूर एस, मेटीगुडम, उमानूर एम, 
बिर्‍हाडघाट, वाटरा बीके एस, गारेवाडा, आसा एम, TAR एम, देवलमारी एम, कोडसेपल्ली एम, मेडपल्ली एस, मुडेवाही, डब्बाटोग एम, आंबेझरा, रेंगलवाही, 
कोलामार्का, भीमाराम एम, कर्नेली एस, पटनील 

सिदेसुर, चरविदंड, आंबेझरी, जोशीटोला, सीताशिवनी, खोब्रामेंढा, चिनेगाव, पिटेसुर, जामटोला, रानवाही, धुसी मसाहत, सोनसरी, चंदगड, दादापूर, धानोरी, 
येदासकुही मासेहत, सावरगाव, हुऱ्यालदंड, कातळवाडा, येरंडी, उमरझरी, अरततोंडी, डोंगरगाव, कासारी, पळसगड, शिवनी, फरी, बांधगाव, लेंढरी, कुमलपार 
(रिठ), चारगाव, गंगसाईटोला, हल्दीकन्हार, बोरटोला, भीमनपायली 


उपगट डोंगरी डोंगरी वाशी 
जिल्हा oe डोंगरी उपगट तालुक्‍यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची नावे 


२ Ree OR क 000000 00000 
९९. भामरागड मालेंगा, कुचेर (मी), मर्दाहुर, तोयनार, राणीपोदूर, केडमारा, गोंगवाडा, दर्भा, हलोदंडी (मी), रेला, खंडीनंद वाडी, झारेगुडा (मी), मोकेला, मेडपल्ली, सिपनपल्ली, 
कोठी एस, बोटनफुंडी, लाहेरी (स), मल्लमपोधुर, इरकडुम्मे, ताडगाव, कोरपारसी, पद्मपल्ली, कुमारगुडा, मुसपाडी, कोयार (मी), भटपार, भामरागड, मिरगुरवांचा, 
मुत्तेनकुनी, पाधुर (स), कुक्कामेठा, तुमरकोंडी, मुरंगल, नारगुंडा म, पिडमिली, गोपनार, हितपडी म, विसामुंडी, धोडराज, दुडेपल्ली, कोतवारा म, गोलागुडा, 
कथलासुर, मरकनार, टेकाळा, हितलवाडा, कसनसूर, कियार (स), हेमलकसा, पोकूर, आरेवाडा, जुवी, पल्ली, बोरिया, हलवेर, करमपल्ली, फंडी म, हिंदेवडे (म), 
कृष्णार स, गुंडापुरी, विसामुंडी उर्फ कात्रनघाट, घोटपडी, बादसी (मी), तिरकमेटा, कोडपे, हिन्दूर (म), कोसफुंडी(मी), बिनागुंडा (मी), हिकामेटा, Foran (म), 
मुरुभुशी, डोबागुडा, केलमर्रा, फुलचेर (म), AS, फुलनार, बांगडी (म), वेंगदूर, HR, कोकापडी, लाहेरी (म), पुंगासुर, दमनमार्का, गारेवाडा, गुंडेनहोड, 


परमलभट्टी, कुवाकोडी, तिमेली, फोडेवाडा (म.), AAT, तुरेमर्का म, दिरंगी (मी), वेंगुरवाडा (मी), जपेली (मी), गर्देवाडा 

१००. कोरची प्रतापगड, राजाटोला, सोहळे, चंदगोटा, पौरझोरा, कोहकबोडी, ढोलडोंगरी, पांढरीगोटा, नांदली, भीमपूर, आंबेखारी, फुलगोडी, ग्यारापत्ती, नाडेकल उर्फ 
बेलकाठी, बोरी, कोहकामोकसा, मायाळघाट, कुमकोट, मकर धोकडा, बडीमाडे, बंजारी (रिठ), खासोडा, मोताझलिया, मासेली, प्राणपूर, कोटगुल, आलोंडी, 
सोनपूर, झेंडेपार, न्याहाकल, काळे, पिटेसुर, पुटरगोंडी, बोटेझरी, भीमानखोजी, गोदरी, नरकसा, रंकट्टा, देवगड (रिठ), तलवारगड, टेकामेटा 

१०१. धानोरा फुलकोडो, मर्मा, उमरपाल, हलकन्हार, WA, जेवलवाही, मुरुमगाव, चारवाही, अंपायली, सावरगाव, पांढरसडा, कचकल, रेचे, दारची, मोरचुल, अजुनी, पेंढरी, 
भुसमकुडो, मिचगाव ख, झाडपापडा, राखाटोला, सारंडा बी.के, सोमलपूर, कटेझरी, राजोली, भेंडी कन्हार, चारविदंड, सावंगा बी.के, तुमडीकासा, कोसामी, 
रेगादंडी, हनपायली, वाघभूमी, शिवगटा, कांदळी, गायडोंगरी, चुडियाल, जांगडा बी.के, हिरांगे, बोधनखेडा, गट्टेपायली, नवरगाव, कांगडी, सैदकानी Re, 
मिचगाव, रिडवाही, मकेपायली, मरकागाव, तळेगाव चक, गोटा, केहकावाही माल, मुस्का, गट्टा, चिचोडा, रेगांगाव, देवसुर, मुंगणेर, गजमेंधी, धानोरा, काक 
आडयेली, कुपनेर, बेगडी, मनजेवडा, हुलोंडी, जप्पी, सिनसूर, मोर्चुल, सायगाव, पाथरगोटा, मेंढा, सावंगा ख, मरकागाव, जांभळीझोरा, कान्हेली, गुरेकसा, दराची, 
हिपनेर, भीमपूर, मुरगाव, पौरवेल, डोंगरहुर, कोंडेकल, येरंडी, रानवाही, वडगाव, तोडेमासाहत, किसनेली, सुरसुंडी, मरकागाव, आंबेझरी, मांगेवाडा, चावेला, 
किसनेर, मोडेभट्टी, बांधूर, तुलमेर, दुधामाला, सिनसूर, घोडेझरी, वारकेकसा, बोडिरी, मेटेजांगडा, सारंडा ख, वाघभूमी, तोयगोंदी, यादसगोंदी, डब्बा 


| 


“परिशिष्ट-क” 
(शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका २०२१/प्र.क्र.५८/का.१४८१-अ, दि. १३ मार्च, २०२४ चे सहपत्र) 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत नियोजन विभागामार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
विशेष निधीमधून घ्यावयाच्या अनुज्ञेय कामांची यादी... 


(१) प्राथमिक शिक्षण 


(अ) शासकीय प्राथमिक शाळांच्या नवीन खोल्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती 

(ब) शासकीय प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती 

(क) शासकीय प्राथमिक शाळांच्या इमारत भोवती संरक्षक भिंत बांधणे 

(ड) शासकीय प्राथमिक शाळांना नाविन्यपूर्ण वर्ग खोली बनविण्याकरीता शैक्षणिक साहित्य पुरविणे / 
डिजिटल वर्ग खोली बनविणे 


(२) पाटबंधाऱ्याची कामे 
(अ) कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे 
(ब) लघु पाटबंधारेची कामे 
(क) उपसा जलसिंचन योजना 
(३) रस्ते विकासाची कामे 
(अ) लहान रस्ते (खडीकरण) 
(ब) मिसिंग लिक 
(क) छोटे पूल 
(ड) ३ कि.मि. लांबीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण (सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमाणकानुसार) 
(इ) नळकांडी पूल 
(फ) साकव 
(ग) रस्त्यावरील मोरीची कामे 
(ह) लहान नाल्यावर फरशी बांधणे 
(य) फुटब्रीज 
(ल) अरुंद बोळवजा रस्ते व गटाराचे कॉक्रीटीकरण 
(४) पाणी पुरवठ्याची कामे (ग्राम विकास विभागाच्या प्रमाणकानुसार) 
(आ ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या लहान लहान योजना 
(ब) ज्या गावातील नळपाणी पुरवठा योजना अगोदरच झाल्या असतील SAM गावातील 
वाड्यांसाठी जादा पाईपलाईन टाकून वाड्यांना पाणी पुरवठा करण्यासंबंधीची कामे 
(क) गावासाठी /वाड्यांसाठी विंधन विहिरी 
(५) समाज मंदिरे 
(६) सामाजिक सभागृहे 
(७ उपसा जलसंचिन योजना व त्याच्या दुरुस्त्या 


(८) एस.टी. निवारा (पिकअप ars) 

(९) अंगणवाडी इमारत बांधकाम अंतर्गत अंगणवाडी इमारत दुरूस्ती, अंगणवाडी इमारती भोवती संरक्षक 
भिंत बांधणे. अंगणवाडीसाठी नाविन्यपूर्ण वर्ग खोली बनविण्याकरीता शौक्षणिक साहित्य पुरविणे / 
डिजिटल वर्ग खोली बनविणे. 


(१०) सौर ऊर्जेवरील दिवे पेन = ge 
(99) विद्युत विकासाची कामे. 


